जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील पाटबंधारे 
प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीचे मापदंड सुधारीत 
करणे व खोरेनिहाय जलदर निश्चितीकरीता 
कार्यपध्दती ठरवणेसाठी समिती स्थापन 
करण्याबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बिसिंआ-२०१९/(१५३/१९)/ सिं.व्य.(धो) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १७ .०६.२०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक. बिसिंआ २०१९/(१५३/१९)/सिं.व्य.(धो), दि. 23/4/2098 
2) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांचे पत्र क्र.मजनिप्रा/२०१८/ 
प्र.व प.मापदंड/२०१९/४१८,दि. २८/५/२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भ क्र. १ नुसार जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील पाटबंधारे प्रकळलपाच्या 


देखभाल दुरुस्तीचे मापदंड सुधारीत करणे व खोरेनिहाय जलदर निश्चितीकरीता कार्यपध्दती 


ठरवणेसाठी समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. 


संदर्भ क्र. २ अन्वये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी दिलेल्या 


सुचनांनुसार 


सदर समितीच्या बैठकामध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणा मत मांडता यावे 


याकरीता प्राधिकरणाचे सचिव यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्यासाठी समितीची 


पुढीलप्रमाणे पुनःरचना करण्यात येत आहे. 


समितीची रचना: 

i कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, | अध्यक्ष 
नागपूर 

२. | सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,मुंबई निमंत्रित सदस्य 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे सदस्य 

४. | मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, मुंबई. सदस्य 


५. | मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, | सदस्य 
औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ-२०१९/(१५३/१९)/ सिं.व्य.(धो) 


६. | मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, | सदस्य 
नाशिक 


७. | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. | सदस्य 


८. | अधिक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर सदस्य सचिव 


या व्यतिरिक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयामधील इतर तरतूदी तशाच राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१७१७३२४२९५२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


न 4 Digitally signed by Vaishali Rajratna Kurane 
a | S h a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resot Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
~‘ 2.5.4.20=2bcb246dbefeOab 1 afab472a3a4244bbacc301c65ad 
bfb6f57e6a45fab5aa7b8, cn=Vaishali Rajratna Kurane 
Rajratna Kurane डाक 
(वै.रा.कुरणे) 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा. मंत्री (जलसंपदा) (कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळे वगळून) यांचे स्वीय सहाय्यक 

४. मा. मंत्री (ग्रामविकास व जलसंधारण ) यांचे स्वीय सहाय्यक 

५. मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक 

६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 

७. महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 

८. प्रधान सचिव वित्त विभाग/नियोजन विभाग/आदिवासी विकास विभाग/ग्राम विकास व 
जलसंधारण विभाग 

९. सचिव महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई 

१०. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 

११. स्वीय सहाय्यक, प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२. स्वीय सहाय्यक, प्रधान सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३. मुख्य अभियंता (पा) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग 

१४. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

१४. स्वीय सहाय्यक, उप सचिव (fez) 

१६. सिं.व्य.(धो)संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


